सन 2022-23 करिता निसर्ग पर्यटन 
स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या राज्य 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जानेवारी, २०२३ 
वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९, दि.१८ नोव्हेंबर,२०२२ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 

२२(६)/योजना/प्र.क्र.५३/२२-२३/२९०५, दिनांक १०.१.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या योजनेमधून पेंच 
व्याघ्र प्रकल्प या निसर्ग पर्यटन स्थळाकरीता उपशिर्षनिहाय रु.८९९.५० लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 

निसर्ग पर्यटन विकासाची कामे वेळेवर होण्याच्या दृष्टिने शासन निर्णयातील अट क्र.१४ मध्ये नमूद 
सुचना/ अटीमध्ये आवश्‍यक बदल होण्याच्या दृष्टीने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन सदर झासन निर्णयास शासन 
शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शर्ती मधील अट क्र.१४ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे:- 


ऐवजी वाचावे 
“कायांची अंयळबजावणी करताना  कायांचे| “कामांचीअंयळबजावणी करताना कायांचे एकत्रीकरण 
एकत्रीकरण करुन WAT MIPIM तांत्रिक तसेच | करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली अकलंबण्याची 
TOTP IT rae घेऊन PRTGAR ई-निविदा | दक्षता घ्यावी” 
प्रणाळी अवळंबण्याची दक्षता घ्यावी” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०१२४११४८४९८४१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९ 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


